RNI No. MAHBILL / 2009 / 31745 


11111 


ANSL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


- 


वर्ष ८ , अंक १० ] 

८ 


शुक्रवार , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ग्राम विकास विभाग 

बाधकाम भवन , मर्झबान पथ , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मार्च २०२२ . 


आदेश 


> 


क्रमांक जिपंनि २०२२ / प्र.क्र .३५ / पं.रा. - २. - ज्याअर्थी , माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी - वि - महाराष्ट्र 
राज्य ( रिट याचिका क्र.९ ८० / २०१ ९ ) या प्रकरणामध्ये दिनांक ०४ मार्च , २०२१ रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशातील परिच्छेद क्र . १२ 
मध्ये , राज्यातील नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या ( इतर मागासवर्गाच्या ) बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या 
स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रयोजनासाठी समर्पित आयोग घटित करणे इष्ट आहे असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ; 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र शासन याव्दारे श्री . जयंतकुमार बांठिया , माजी मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील 
सदस्यांचा समावेश असलेला एक समर्पित आयोग घटित करीत आहे 


> 


: 


( ब ) 


नाव 


अ.क्र . 
( १ ) 


पदनाम 
( ३ ) 


१ . 


अध्यक्ष ; 


२ . 


सदस्य ; 


३ . 


( २ ) 
श्री . जयंतकुमार बांठिया , माजी मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य . 
संचालक , अंतराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था अथवा त्यांचा प्रतिनिधी . 
संचालक , टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था अथवा त्यांचा प्रतिनिधी . 
श्री . एच.बी. पटेल , सेवानिवृत्त प्रधान सचिव ( विधि विधान ) , विधि व न्याय विभाग . 
श्री . महेश झगडे , सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी . 
श्री . नरेश गिते , सेवानिवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी . 


सदस्य ; 


४ . 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


६ . 


सदस्य ; 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) -- ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 
श्री . पंकजकुमार , व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळ हे उक्त आयोगाचे सदस्य - सचिव असतील . 
उक्त आयोगाकडे पुढील कार्ये सोपविण्यात येतील. 


कार्यकक्षा 
( १ ) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाचे स्वरूप व परिणाम याची समकालीन 
अनुभवनिष्ठ सखोल चौकशी करणे . 

( २ ) अभिलेखे , अहवाल , सर्वेक्षण व इतर उपलब्ध माहिती याआधारे नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चित करणे . आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका 
क्र . ९ ८० / २०१ ९ , विशेष अनुमती याचिका क्र . १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र . १४१/२०२२ मधील आदेशांमध्ये दिलेल्या 
निर्देशानुसार राज्य शासनास आपल्या शिफारशींसह अहवाल देखील सादर करणे . 

( ३ ) त्याच्या पहिल्या बैठकीपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत किंवा राज्य शासनाद्वारे वाढविण्यात येईल अशा कालावधीत 
राज्य शासनास त्याचा अहवाल सादर करील . 

याशिवाय , आयोगास , 

( क ) केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये , सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम , आस्थापना , विद्यापीठे व इतर संस्था आणि अशी इतर 
प्राधिकरणे यांच्याकडून , त्याला योग्य वाटेल अशा स्वरूपात व रीतीने आकडेवारी त्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक किंवा संबंधित वाटेल 
अशी माहिती किंवा सांख्यिकी मिळविण्यासाठी संघटना , संस्था किंवा व्यक्ती यांचे सहाय्य घेता येईल . 

( ख ) तज्ज्ञ व संशोधक यांच्यासोबत बैठका घेऊन त्यांचा सल्ला घेता येईल आणि अनुभवनिष्ठ सांख्यिकी आकडेवारीचे 
विश्लेषण करण्यासाठी आणि आयोगाचे कामकाज कार्यक्षमपणे व प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक वाटेल तेव्हा तज्ज्ञांचे व संशोधकांचे 
सहाय्यदेखील घेता येईल . 

( ग ) वरील उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील किंवा भारतातील अन्य राज्यांमधील विविध भागांना भेटी देण्यासाठी 
अभ्यासदौरे आयोजित करता येतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , Marzaban Path , 
Mumbai 400 032 , dated the 11th March 2022 . 


Order 


No. ZPE 2022 / C.R.35 / PARA - 2. — Whereas , the Supreme Court in the case of Vikas Kisanrao 
Gawali Vs. State of Maharashtra [ Writ Petition ( Civil ) No. 980 of 2019 ] , by its order dated the 4th 
March 2021 , in para 12 , directed the State Government to set up a dedicated Commission to conduct 
contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness 
qua local bodies with respect to the Backward Class of Citizens ( Other Backward Classes ) within 
the State ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , considers it expedient to constitute a dedicated 
Commission for the said purpose ; 


a 


Now , therefore , the Government of Maharashtra hereby constitutes a dedicated Commission 
under the Chairmanship of Shri . Jayant Kumar Banthia , Ex - Chief Secretary , State of Maharashtra 
consisting of the following members ; 


Sr. No. 


Name 


( 1 ) 


1 . 


Designation 

( 3 ) 
Chairman ; 
Member ; 
Member ; 
Member ; 


2 . 


( 2 ) 
Shri Jayant Kumar Banthia , Ex - Chief Secretary , State of Maharashtra . 
Director or its representative , International Institute of Population Studies . 
Director or its representative , Tata Institute of Social Sciences . 
Shri . H.B. Patel , Retired Principal Secretary ( Legislation ) , Law and Judiciary 
Department . 
Shri . Mahesh Zagade , Retired IAS Officer . 
Shri Naresh Gite , Retired IAS Officer . 


3 . 


4 . 


5 . 


Member ; 
Member ; 


6 . 


Shri Pankaj Kumar , Managing Director , Maharashtra Fisheries Development Corporation 
shall be the Member - Secretary of the said Commission . 

The said Commission shall be entrusted with the following functions. 


Terms of reference 


1. To conduct the contemporaneous rigorous empirical inquiry into nature and implications of 
the political backwardness qua local bodies in the State of Maharashtra . 

2. To ascertain rural and urban local body - wise proportion of population of Backward Class 
of Citizens to the total population , on the basis of records , reports , surveys and other available data 
and also to submit a report with its recommendations to the State Government as per the directions 
given by the Hon'ble Supreme Court in its orders in the W.P. No. 980 of 2019 , SLP No. 19756/2021 
and W.P. No. 141/2022 


> 


3. To submit its report to the State Government , within the period of three months or such 
other period as may be extended by the State Government . ” . 

Further that Commission may , 

( a ) take the assistance from various organizations , institutions or individuals for obtaining 
such information or statistics as it may consider necessary or relevant for its purpose , in such form 
and manner as they may think appropriate , from the Central and State Government Offices , public 
sector undertakings , establishments , Universities and other institutions and such other authorities ; 


४ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


- 


( 6 ) avail advice of experts and researchers by holding meetings with them and also get assistance 
of recognized research institutions as and when necessary for analysis of the empirical data and also 
for the efficient and effective functioning of the Commission ; and 

( c ) arrange study tours to visit the various areas in the State of Maharashtra or in other States 
in India to achieve the above objectives . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH KUMAR , 
Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


